गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक पदावर 
पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या 
मंत्रालयीन विभागातील गट-ड मधील 
कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची 
अंतिम (१8) ज्येष्ठतेनुसार यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू-३७२४/प्र.क्र.४८/प्रशा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १० सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा:- शासन परिपत्रक क्रमांक:साजेसू-३७२४/प्र.क्र.४८/प्रशा -३, दिनांक of ऑगस्ट, २०२४. 


शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांपैकी, गट-क मधीळ लिपिक-टंकलेखक 
पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२४ 
रोजीची तात्पुरती (0/0/51079) ज्येष्ठतेनुसार यादी संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आली होती. या संदर्भात विभाग / कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त आक्षेप, त्रुटी/ वास्तविक चुका, विभागांचे 
त्यावरील अभिप्राय व विभागांकडून प्राप्त माहिती विचारात घेऊन प्रस्तुत सामाईक ज्येष्ठतेनुसार यादी 
अंतिम (Final) करण्यात येत आहे. 


२. सदर जेष्ठतेनुसार यादीमध्ये लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व 
पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या, दि.१ जानेवारी, २०२४ रोजी गट-ड या संवर्गात किमान ३ वर्षाची नियमित 
सेवा पुर्ण केलेल्या, पदवी अथवा तत्सम परिक्षा उत्तीर्ण झाळेल्या व टंकलेखनाचे आवश्‍यक गती (प्रती 
मिनीट vo शब्द इंग्रजी किंवा ३० शब्द मराठी) असल्याचे नियमानुसार विहित केलेले प्रमाणपत्र 
(शासकीय वाणीज्य प्रमाणपत्र (गव्हर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट) किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र 
धारण केलेल्या गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी 
या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट 'अ' येथे जोडण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
परिपत्रक क्र.बिंदुना-१०१८/प्र.क्र.५४/१४-अ, दि.०५-१२-२०१८, अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर 
ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करण्यात आलेली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू-३७२४/प्र.क्र.४८/प्रशा-३, दिनांक :- १० सप्टेंबर , २०२४ 


४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी उक्त ज्येष्ठतेनुसार यादीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी 
तसेच अंतिम (Final) ज्येष्ठतेनुसार यादीत नाव समाविष्ट असलेल्या आपल्या विभागातील गट-ड 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतेनुसार यादीची प्रत वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


५. सदर शासन परिपत्रक व  ज्येष्ठतेनुसार यादी महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२४०९१०१२२३२७७९०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AKSHATA 
KAMOSH DESAI 


(अक्षता देसाई) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट 'अ 
प्रत, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 
निवड नस्ती/कार्यासन-प्रशा-३, संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक साजेसू-३७२४/प्र.क्र. ४८/प्रशा-३, दिनाक १० सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र (परिशिष्ट "अ" 


लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता धारण करीत असलेल्या व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम Final जेष्ठतेनुसार यादी 


ज्येष्ठता श्री / कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम | विभागाचे नाव | कर्मचाऱ्या | गट-ड जन्म दिनांक | गट-ड मधील | एसएससी अथवा | पदवी परीक्षा मराठी ३० एमएससीआयटी । लिपिक-टंकलेखक शरा 
क्रमांक श्रीमती चा जात मधील नियुक्तीचा समकक्ष परीक्षा | उत्तीर्ण झाल्याचा | श.प्र.मि./इंग्रजी ४० संगणक परीक्षा | पदावर पदोन्नतीसाठी 
प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक उत्तीर्ण झाल्याचा दिनांक श.प्र.मि. उत्तीर्ण केल्याचा जेष्ठता दिनांक 
प्रवर्ग दिनांक टंकलेखनाची दिनांक 
शासकीय वाणिज्य 
प्रमाणपत्र / संगणक 
टंकलेखन प्रमाणपत्र 
परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचा दिनांक 
र ३ |... १४. "| 4 & | ७ | ८ 8 | La | १२ १३ | १४ | १५ १६ 
al श्री सं.श्री. बावळेकर शिपाई सपवववि खुला खुला २२-०४-१९७३ १४-०३-२००६ २०-१२-१९८९ नाही १३-०३-२००९ ११-०६-२००९ १३-०३-२००९ 
२ श्री रि. र. अली शिपाई कृषि व पदुम खुला खुला ०१-११-१९८९ | ०७-११-२०१९ १७-०६-२०२२ नाही १६-०५-२०२३ नाही ०६-११-२०२२ 
३ श्री सं.ल. भोये शिपाई शाशिवक्रीवि अज खुला ०१-०१-१९८३ । २८-०१-२०२० १३-०६-२०१७ नाही २०-१०-२०२२ २७-१२-२०१७ २७-०१-२०२३ 
४ श्री कि. ल. नाईक शिपाई शाशिवक्रीवि खुला खुला ०३-०७-१९८९ | ०२-०३-२०२० २४-०६-२००५ नाही १८-०४-२०२३ १४-११-२०२२ ०१-०३-२०२३ 
५ श्री वि. द. नार्वेकर शिपाई वित्त विभाग खुला खुला १०-०३-१९९५ | ०७-०९-२०२० १२-०६-२०११ २२-०२-२०२३ १८-०४-२०२३ ०४-१०-२०१२ ०६-०९-२०२३ 
६ श्री हि. म. सोलंकी सफाइगार साबांवि अजा अजा १२-०५-१९९७ | १७-११-२०२० १३-०६-२०१२ ०१-०२-२०१९ १०-०८-२०१३ १०-०६-२०१६ १६-११-२०२३ 


